सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सन २०१४ या वर्षाचा 
पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:-१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/ 

आस्था-२, दिनांक १६ ऑक्टोबर, १९९६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/ 
(भाग- २)/आस्था-२/दिनांक १६ सप्टेंबर, १९९७ 

३)शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९७/१६१/ 
आस्था-२/दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९७. 

४) शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२, 

दिनांक २५ जुले, २०१९. 


शासन निर्णय 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतांत्रिक संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-३ च्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा तसेच तांत्रिक संवर्गातील -३ च्या कर्मचाऱ्यांचा, त्यांनी आपले 
प्रशासकीय कौडाल्य पणाला लावून शासकीय कामात दाखविलेल्या नैपुण्याबद्दल व 
शासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रतिवर्षी 
प्रहास्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्याची योजना झासनाने सुरु केली आहे. 
२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०१४ या वर्षाकरीता आणखी एका गुणवंत 
अधिकाऱ्याची निवड करण्यात आळी आहे. सदर गुणवंत अधिकारी/कर्मचारी यांना 
प्रास्तीपत्र व गौरवचिन्ह प्रदान करण्याच्या समारंभाचा दिनांक व वेळ स्वतंत्रपणे 
कळविण्यात येईल. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम/ कार्यालय 


विभाग, महाड 


१. श्री.बी.एन.बहिर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक 
२०१९०९०६१५४६३७९८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Chandrashekhar Prabhakar Josh 


Chandrashekhar 00 


8893d1513ab2ea4a7f8c61 2a31ac748bd0Sab00efd5e22f2 
d25c9872¢36d29, 


serialNumber=423be4ff70a89bfc945ec5e48 1 b972d568094459d7ff82 
fa ha a [| (05 h | 19a1f968860a43 1ft handrashekhar Prabhakar Joshi 


Date: 2019.09.06 15:52:17 +05'30' 


(चंद्रहोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मा.राज्यपालांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे 
खाजगी सचिव 


४. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, 
उद्योग व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 
१४. श्री.बी.एन.बहिर,कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड 
१५. निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


